उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत क्षेत्रीय 
कार्यालयांकडून ई-ऑफीस प्रणाली 
अंमलबजावणी करणे व टपाल ई-ऑफीस 
प्रणालीव्दारे स्विकारणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२४/नो.शा. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जुले २०२३ 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. कार्यप-२०२३/ प्र.क्र.०१/१८/(र.व.का.) 
दि. १५ जून २०२३ 


परिपत्रक 


शासकीय कामकाजात सुसूत्रता यावी, दस्तऐवज सुरक्षित राहावे आणि निर्णय प्रक्रिया गतिमान व 
सुलभ व्हावी याकरीता सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांत तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये शासकीय 
कामकाज ई-ऑफीस प्रणालीव्दारे करणे आवश्यक आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने बदलत्या काळात 
कार्यालयीन कामकाज पध्दतीत झालेले बदल विचारात घेऊन महाराष्ट्र कार्यालयीन नियम पुस्तिका, २०२३ 
प्रसिध्द केळी असून सदर महाराष्ट्र कार्यालयीन कामकाज पध्दती नियम पुस्तिकेच्या तरतूदीच्या 
अंमलबजावणीबाबत संदर्भाधिन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांची 
अंमलबजावणी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, तसेच अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालये यांनी करणे आवश्‍यक असून 
त्याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :- 


(१ महाराष्ट्र कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिका, २०२३ सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
संकेतस्थळावर तसेच ई- ऑफीसच्या Dashboard वर उपलब्ध करण्यात आली आहे. यापुढे उच्च व तंत्र 
शिक्षण विभाग तसेच अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांतील दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज पार पाडताना महाराष्ट्र 
कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिका, २०२३ मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल याची 
दक्षता घ्यावी. 


(२) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना क्षेत्रीय कार्यालयांकडून व नागरीकांकडून प्राप्त होणारे दैनंदिन 
टपाल मंत्रालय मध्यवर्ती टपाल केंद्र येथे स्विकारण्यात येत आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे टपाल 
खिड़की क्र.११ येथे स्विकारण्यात येत आहे. मध्यवर्ती टपाल केंद्रात प्राप्त होणारे टपाल स्कॅनींग करुन 
नोंदणी शाखेमार्फत संबंधित कार्यासनांना पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत उच्च व 
तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयाकडून टपाल डिजीटल स्वरुपात प्राप्त होत नसल्याने ई- 
ऑफीस प्रणालीव्दारे टपाल वितरण करताना ते स्कॅन करावे लागत आहे. यामुळे वेळेचा अपव्यय होत आहे. 
यास्तव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२४/नों.छा. 


मंत्रालय येथे पाठवावयाचे गोपनीय पत्र वगळता इतर सर्व टपाल ई-ऑफीस प्रणालीच्या माध्यमातूनच 
पाठवावे. 


(३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांकडून येणारे गोपनीय पत्र वगळता इतर 
सर्व टपाल केवळ ई-ऑफीसच्या माध्यमातूनच स्विकारण्यात येईल याची सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी नोंद 
घ्यावी व मंत्रालयात पाठवावयाचे टपाल ई-ऑफीसच्या माध्यमातून पाठविण्यासाठी प्रत्येक कार्यालय निहाय 
नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करावी. तसेच, सर्व कार्यालयांत टपाल स्विकृतीसाठी मध्यवर्ती ई-टपाल 
केंद्राची निर्मिती करावी. 


(४ & उच्चव तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी ई-ऑफीस प्रणालीची अंमलबजावणी 
तात्काळ करण्यासाठी काही अडचणी उदभवत असल्यास श्री. लक्ष्मीकांत गर्जे (संचालक - IT, NIC मुंबई ) 
यांचेशी संपर्क साधावा. त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक ९९८७४९१४४२ असा असून la.garje@nic in ई-मेल ID आहे. 


2. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७१८१८१४२७६२०८ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार आणि नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBA\ 
MENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
DEPAI 


AND TECHNICAL EDUCATION 


2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7cf07 ca60db7abc 1 cfac99c84ab1 
PANDURANG coerce coe eee 
INumber=AF6895C47A84066432F 5BDD1F182B4163D880 


‘AC9BD8D24A198FD0E7310BBEBS9, cn=PRATAP PANDURANG 


LUBAL a ea 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (र. व का., मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 

५. संचालक, उच्च शिक्षण /तंत्र शिक्षण/ कला/ ग्रंथालय, महाराष्ट्र राज्य 

६. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण /da शिक्षण (संबंधित संचालनालयामार्फत) 

७. सर्व शासकीय कार्यालये , (संचालक, उच्च शिक्षण /तंत्र शिक्षण/ कळा /ग्रंथालय यांच्या मार्फत) 

८. सर्व उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी/राज्य संपर्क अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. निवड नस्ती, ALAM. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


